सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ ते 
३१.१२.२०१७ या कालावधीची दि.०१.०१.२०१८ 
रोजीची दि.०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र. २८/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- 22 एप्रिल, २०२२ 


वाचा:- सा.बां.वि., शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता -२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-१, दि.०८.०६.२०२१ 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता -२०२०/प्र.क्र.२८/आस्था-१, 
दि.०८.०६.२०२१ अन्वये उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या 
कालावधीची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या दि.२०.०.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने श्री.अनिल 
देवाप्पा आवटी यांच्या नावाचा दि.०८.०६.२०२१ रोजीच्या सेवा ज्येष्ठता यादीत नव्याने समावेश करण्यात येत 
आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, धुळे यांच्या दि.२४.०१.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने श्री.अनिल बाजीराव पाटील यांच्या जन्म दिनांकामध्ये दि.२९.०३.१९६८ ऐवजी दि.०३.०६.१९६८ असा 
बदल करण्यात येत आहे. तसेच दि. ०१.०९.२०१५ रोजीच्या निवडसूचीतून उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
पदावर पदोन्नत झालेल्या उपविभागीय अभियंत्यांच्या नावाचा दि.०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
ज्येष्ठतायादीत नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने दि.०८.०६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठतायादीत 
BRM बदलांबाबतचे विवरणपत्र परिशिष्ट “अ” यासोबत जोडण्यात आले आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२२१२५१११३४१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SATISH शिना aoe 
सोबत र परिशिष्ट “अ” htra, O = GOVERNMENT OF 
KASHINATH HADPE क ou Pustic work 


Date: 2022.04.22 12:53:30 +05'30' 


(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य 

५. कक्ष अधिकारी, आस्थापना- ३/सेवा -३/सेवा- २, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती कार्यासन आस्थापना -१ 


oc “७ AD WO 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्था १, दि.२२.०४.२०२२ चे सहपत्र 


“प्रपत्र -अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.०१.०१.२०१८ रोजीची दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नाव जात प्रवर्ग | जन्म दिनांक नियुक्ती |। नियुक्तीचा | ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक (सर्वश्री) दिनांक मार्ग दिनांक / दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
| a | २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 1१ | १ | 
२२४-अ | २२४-अ | Tear अ.जा. ३०-०५-१९६६ | १२-०१-२०१६ | पदोन्नतीने | १२-०१-२०१६ | ३१-०५-२०२४ | बी.ई.(स्थापत्य) | सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन आदेशा 
तुळशीराम (खुला) क्र.पीओजी-२०१५/प्र.क्र.३३३/ सेवा-२, 
उरोडे दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या नियुक्‍ती आदेश्ांच्या 
अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता 
यादीमधील अ.क्र. २२४ वरील श्री.सुनिल 
ज्ञानदेव घुगे यांच्या खाळी व अ.क्र.२२४-ब वरील 
श्री.अनिल देवाप्पा आवटी यांच्या वर अ.क्र.२२४- 
अ येथे श्री.वंदेश तुळशीराम उरोडे यांचे नाव 
ज्येष्ठतायादी मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. तसेच दि.८.६.२०२१ रोजीच्या 
ज्येष्ठतासूचीमधील अ.क्र.२२३ वरील नोंद रद्द 
करण्यात येत आहे. 
२२४-ब | २२४-ब | अनिल देवाप्पा खुला ११-०७-१९६५ | १२-०१-२०१६ | पदोन्नतीने | १२-१-२०१६ | ३१-०७-२०२३ | एएमआयई सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेश 
आवटी क्र.पीओजी-२०१५/प्र.क्र.३३३/ सेवा-२, 


दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या नियुक्‍ती आदेश्ांच्या 
अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता 
यादीमधील अ.क्र. २२४- अ वरील श्री. dear 
तुळशीराम उरोडे यांच्या खाली व अ.क्र.२२४-क 
वरील श्री. WAAC शामराव राऊत यांच्या वर 
अ.क्र.२२४-ब येथे श्री.अनिल देवाप्पा आवटी 
यांचे नाव ज्येष्ठतायादी मध्ये नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्था १, दि.२२.०४.२०२२ चे सहपत्र 


“प्रपत्र -अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.०१.०१.२०१८ रोजीची दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


नाव 
(सर्वश्री) 


जात प्रवर्ग 


जन्म दिनांक 


नियुक्‍ती 
दिनांक 


नियुक्तीचा 
मार्ग 


ज्येष्ठता 
दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 


शौक्षणिक 
अर्हता 


अभिप्राय 


३ 


4 


& 


ह 


९ 


| 9 ठ 


1 प | १ 


२२४-क 


२२४-क 


Weasel 
शामराव राऊत 


०१-०६-१९६६ 


१२-०१-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१२-०१-२०१६ 


३१-०५-२०२४ 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेशा क्र.पीओजी- 
२०१५/प्र.क्र.३३३/ सेवा-२, दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या 
नियुक्‍ती आदेझांच्या अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या 
ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र. २२४-ब वरील श्री.अनिल 
देवाप्पा आवटी यांच्या खाली व अ.क्र.२२४-ड वरील 
श्री.चंद्रकांत नामदेव ढगे यांच्या वर अ.क्र.२२४-क येथे 
श्री.प्रसत्नजीत शामराव राऊत यांचे नाव ज्येष्ठतायादी 
मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच दि.८.६.२०२१ 
रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीमधील अ.क्र.२२७ वरील नोंद रद्द 
करण्यात येत आहे. 


२२४-ड 


२२४-ड 


चंद्रकांत 
नामदेव ढगे 


खुला 


०७-०४-१९६६ 


१२-०१-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१२-०१-२०१६ 


३०-०४-२०२४ 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेशा क्र.पीओजी- 
२०१५/प्र.क्र.३३३/ सेवा-२, दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या 
नियुक्‍ती आदेशांच्या अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या 
ज्येष्ठता यादीमधीळ अ.क्र. २२४-क वरील 
Poa शामराव राऊत यांच्या खाली व 
अ.क्र.२२४-इ वरील श्री.रमेश चुडामण पुरे यांच्या वर 
अ.क्र.२२४-ड येथे श्री.चंद्रकत नामदेव ढगे यांचे नाव 
ज्येष्ठतायादी मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


२२४-३इ 


२२४-इ 


रमेश चुडामण 
पुरभे 


अ.जा. 
(खुला) 


२०-०६-१९६३ 


१२-०१-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१२-०१-२०१६ 


३०-०६-२०२१ 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेशा क्र.पीओजी- 
२०१५/प्र.क्र.३३३ /सेवा-२, दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या 
नियुक्‍ती आदेझशांच्या अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या 
ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र. २२४-ड वरील श्री.चंद्रकांत 
नामदेव ढगे यांच्या खाली व अ.क्र.२२६ वरील श्री.राजेंद्र 
राघोबाजी तलमले यांच्या वर अ.क्र.२२४-इ येथे श्री.रमेश 
चुडामण पुरभे यांचे नाव ज्येष्ठतायादी मध्ये नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्था १, दि.२२.०४.२०२२ चे सहपत्र 


“प्रपत्र -अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.०१.०१.२०१८ रोजीची दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा 


अ.क्र. 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


नाव 
(सर्वश्री) 


जात प्रवर्ग 


जन्म दिनांक 


नियुक्‍ती 
दिनांक 


नियुक्तीचा 
मार्ग 


ज्येष्ठता 
दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 


शौक्षणिक 
अर्हता 


अभिप्राय 


३ 


4 


& 


८ 


९ 


| 9 


1१ | 


२२६-अ 


२२६-अ 


प्रदिप तुकाराम 
जिवतोडे 


११-०५-१९६५ 


१२-०१-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१२-०१-२०१६ 


39-04-2023 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेश क्र.पीओजी- 
२०१५/प्र.क्र.३३३/ सेवा-२, दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या 
नियुक्‍ती आदेझांच्या अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या 
ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र. २२६ वरील श्री.राजेंद्र 
राघोबाजी तलमले यांच्या खाली व अ.क्र.२२६-ब वरील 
श्री.गुळाब भिकारी पाटील यांच्या वर अ.क्र.२२६-अ येथे 
श्री.प्रदिप तुकाराम जिवतोडे यांचे नाव ज्येष्ठतायादी मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच दि.८.६.२०२१ 
रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीमधील अ.क्र.२२९ वरील नोंद रद्द 
करण्यात येत आहे. 


२२६-ब 


२२६-ब 


गुलाब भिकारी 
पाटील 


खुला 


०१-०६-१९६२ 


१२-०१-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१२-०१-२०१६ 


३१-०५-२०२० 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेश क्र.पीओजी- 
२०१५/प्र.क्र.३३३/ सेवा-२, दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या 
नियुक्‍ती आदेझांच्या अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या 
ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र. २२६-अ वरील श्री.प्रदिप 
तुकाराम जिवतोडे यांच्या खाली व अ.क्र.२२८ वरील 
श्री.विजय नारायण दोरखंडे यांच्या वर अ.क्र.२२६-ब येथे 
श्री.गुळाब भिकारी पाटील यांचे नाव ज्येष्ठतायादी मध्ये 
नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


२२८-अ 


२२८-अ 


दिनेश प्रभाकर 
गायकवाड 


इ.मा.व. 
(खुला) 


०८-०४-१९६८ 


१२-०१-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१२-०१-२०१६ 


३०-०४-२०२६ 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन आदेशा 
क्र.पीओजी-२०१५/प्र.क्र.३३३/ सेवा-२, 
दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या नियुक्ती आदेश्ांच्या 
अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता 
यादीमधील अ.क्र. २२८ वरील श्री.विजय नारायण 
दोरखंडे यांच्या खाली व अ.क्र.२२८-ब वरील 
श्री.अरुण रामदास वडते यांच्या वर अ.क्र.२२८-अ येथे 
SCAT प्रभाकर गायकवाड यांचे नाव ज्येष्ठतायादी 
मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच 
दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीमधील 
अ.क्र.२२५ वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्था १, दि.२२.०४.२०२२ चे सहपत्र 


“प्रपत्र - अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.०१.०१.२०१८ रोजीची दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा 


अ.क्र. 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


नाव 
(सर्वश्री) 


जात प्रवर्ग 


जन्म दिनांक 


नियुक्‍ती 
दिनांक 


नियुक्तीचा 
मार्ग 


ज्येष्ठता 
दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 


शौक्षणिक 
अर्हता 


अभिप्राय 


३ 


4 


& 


८ 


९ 


| 9 


Bae. ee 


२२८-ब 


२२८-ब 


अरुण रामदास 
वडते 


०६-०३-१९६२ 


१२-०१-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१२-०१-२०१६ 


३१-०३-२०२० 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन आदेठा 
क्र.पीओजी-२०१५/प्र.क्र.३३३/ सेवा-२, 
दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या नियुक्‍ती आदेशांच्या 
अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता 
यादीमधीळ अ.क्र. २२८-अ वरील श्री.दिनेशा 
प्रभाकर गायकवाड यांच्या खाली व अ.क्र.२३० वरील 
श्री.प्रमोद शामराव उपाध्ये यांच्या वर अ.क्र.२२८-ब 
येथे श्री.अरुण रामदास वडते यांचे नाव ज्येष्ठतायादी 
मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे.. 


२५४ 


२५४ 


अजित 
बाजीराव 
पाटील 


खुला 


०३-०६-१९६८ 


१०-०३-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१०-०३-२०१६ 


३०-०६-२०२६ 


बी.ई. 
(सिव्हील) 
एम.ई. 
स्ट्रक्चरल) 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे यांनी 
दि.२४.०१.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध 
करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने 
दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र 
२५४ वरील श्री.अजित बाजीराव पाटील यांच्या 
जन्म दिनांकामध्ये दि.२९-०३-१९६८ ऐवजी दि.०३- 
०६-१९६८ अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


२७०-अ 


२७०-अ 


शिवराम 
जनार्दन केत 


खुला 


०१-०८-१९७१ 


१९-१२-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१९-१२-२०१६ 


३१-०७-२०२९ 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन आदेठा 
क्र.पीओजी-२०१५/प्र.क्र.३३३/सेवा-२, 
दि.१२.१.२०१६ रोजीच्या नियुक्‍ती आदेशांच्या 
अनुषंगाने दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता 
यादीमधीळ अ.क्र. २७० वरील श्री.प्रशांत सतिठा 
महाजन यांच्या खाळी व अ.क्र.२७१ वरील 
श्री.महादेव तुकाराम डोंगरवार यांच्या वर 
अ.क्र.२७०-अ येथे श्री.शिवराम जनार्दन केत यांचे 
नाव ज्येष्ठतायादी मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात 
येत आहे.. 


